गृह (परिवहन) विभागातील सहायक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
सर्वसाधारण बदल्या (सन २०१८).... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी ०३१८/प्र.क्र.६३/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २ एप्रिल २०१८ 


शासन sea - 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 


शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद सहायक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या 


नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ४ मध्ये दर्शाविळेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
oa 2 3 ee Sr 
| 9 श्री. महेंद्र पाटील मुंबई (मध्य) मुंबई (पश्चिम) 
२ | a. ज्ञानेश्वर हिरडे मुंबई (मध्य) बोरीवली 
3 श्री. राजेद्र नवले मुंबई (पश्चिम) मुंबई (पुर्व) 
४ श्री. हेमंत पाटील मुंबई (पश्चिम) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 
५ | att. शहनिल शुक्ला बोरिवली ठाणे 
६ श्री. प्रसाद दळवी रत्नागीरी सिंधुदूर्ग 
७ | at. जयश्री वसे पुणे अकोला 
८ ||श्री. गणेश डगळे नाशिक बीड 
९ | aL अनिल बस्ते श्रीरामपूर मालेगाव 
| qo | श्री. विनोद साळवी कराड नाशिक 
pad श्री. Ards नेवासकर अमरावती नागपूर (शहर) 
१२ | ail. सुबोध cara नागपूर (शहर) नागपूर (ग्रामीण) 
93. श्री. दिलीप कुकडे चंद्रपूर नागपूर (शहर) 
१४ | atl. शांताराम फासे गडचिरोली चंद्रपूर 
१५ | श्री. विजय तिरणकर नांदेड वर्धा 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 


रजेवर जाऊ नये. 


त्यांचे लक्ष 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


क्रमांक-सीडीआर 


१०८२/२५६७/२८/अकरा, दि. ३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी ०३१८/प्र.क्र.६३/परि-४, दि. 02-08-2096 


३. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या atari त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू 
होण्यास सांगावे. तसेच या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १ जुले २०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने 
काढू नये. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२१४०४५४६५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kadam Dattatray men gel by Kadam Datatray H 


it, stalCode=400032, 


hi 
2.5.4.20=7fee 1 bbc1 5b7 1aa23bf3ffa4e468df7492703428e9 


Hanmant ine banning ar 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
४. परिवहन आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे) 

९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व ) 

१०.उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व ) 

११.संबंधित सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

१२.निवड नस्ती (परि ४ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


